महाराष्ट्र शासन 


कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
मुख्य इमारत, कक्ष क्रमांक २०४, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
ई-मेल :- prabhakar.sankhe@nic.in 
क्र. वैखप्र-२०००/प्र.क्र.४१/२०२०/व्यशि-]_ दि.१२.०१.२०२२ 


विषय:- वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीबाबत. 
श्री.अनिल नारायण बेले, शिल्प निदेशक, औ.प्र.संस्था, जि.अमरावती 


यांच्या पत्नीच्या आजारावरील वैद्यकिय प्रतिपूर्ती देयके. 


संदर्भ:- १. शासन आदेशा क्र. वैखप्र-२०००/प्र.क्र.४१/२०२०/व्यशि-४, दि.१५ .११.२०२१ 
२. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे दि. १६.१२.२०२१ चे पत्र. 

शुध्दीपत्रक- 

श्री. अनिल नारायण बेले, शिल्प निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जि. अमरावती यांच्या 
पत्नीच्या आजारपणासाठी अवंती इन्स्टिटयुट ऑफ काडिओलॉजी, धंतोली, नागपूर, या खाजगी 
रुग्णालयात Mitral Valve Replacement या आजारासाठी दि. ०३/०३/२०१८ ते दि. १९/०३/२०१८ या 
आंतररुग्ण कालावधीत उपचार करण्यात आले त्यासाठी श्री. बेले यांना रु. ४,२१,६७०/- इतका खर्च 
झाला असून परिगणना अंति रु.३,४३,७५२/- इतक्या खर्चास संदर्भ क्र. १ अन्वये शासन मान्यता देण्यात 
आली होती. त्यानुसार संदर्भ क्र.२ अन्वये संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय मुंबई यांनी 
सुधारणा सुचविल्याप्रमाणे व विहती नमुन्यात मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला 
आहे. यास अनुसरुन पुढीलप्रमाणे विहीत नमुन्यास/ सुधारणा यांस मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र तपशिल एकूण खर्च संचालक शासन | उपसंचालक,आरो | परिगणना अंति 
(रुपये) व्यवसाय निर्णयातील | ग्य सेवा यांच्या प्रतिपूर्ती 
शिक्षण व तरतुदी । दि.२१.०९.२०२१ | मंजूरीची देय 
प्रशिक्षण यांनी अन्वये शिफारस | रक्कम (रुपये) 
वैद्य.प्रतिपूर्ती केलेली 
अनुज्ञेय वैद्य.प्रतिपूर्तीची 
असलेली रक्‍कम 
प्रस्तावित 
केलेली 
रक्‍कम 
(रुपये) 
र . | रुग्णालयातील वास्तव्य | ३,४००/- 3,230/- | ९५% शासन | रुग्णालयातील २,०००/- 
खर्च प्रतिदिन रु.१७००/- निर्णय दि. | वास्तव्य खर्च 
प्रमाणे २ दिवस (जनरल १९.३.२००५ | प्रतिदिन 
वाडी रु.१०००/- प्रमाणे 
२ दिवस 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वैखप्र-२०००/प्र.क्र.४१/२०२०/व्यशि-४ 


२. | रुग्णालयातील वास्तव्य |  ४५,०००/- | ४५,०००/- | १०० % | रुग्णालयातील १८,०००/- 
खर्च प्रतिदिन रु.५०००/- शासन निर्णय | वास्तव्य खर्च 
प्रमाणे ९ दिवस दि. अनुज्ञेय 
(एन.आय.सी.यु. १९.३.२००५ | रु.२०००/- 
म्हणजेच आय.सी.यु.) प्रतिदिन प्रमाणे ९ 
दिवस 
३. । रुग्णालयातील वास्तव्य १९,०००/- | १९,०००/- | १०० % | रुग्णालयातील १०,०००/- 
खर्च प्रतिदिन रु.३८००/- शासन निर्णय | वास्तव्य खर्च 
प्रमाणे ५ दिवस दि. अनुज्ञेय 
(आय.ई.सी.-९ म्हणजेच १९.३.२००५ | रु.२०००/- 
आय.सी.यु.) प्रतिदिन प्रमाणे ५ 
दिवस 
४. | डॉक्टर व्हिजिट चार्जस | ४,९००/- ४,९००/- | Yoo % | डॉक्टर व्हिजिट | 3,400/- 
(डॉ.व्ही.गुप्ता ७ वेळा ) शासन निर्णय | चार्जेस-अनुज्ञेय 
दि. रु.५००/-प्रतिदिन 
२९.७.१९९९ 
५. | रुग्णालयातील उपचार | ३,२७,३००/- | ३,२७,३००/-| १०० % | रुग्णालयातील २,९४,५७०/- 
q औषधोपचारावरील शासन निर्णय | उपचार व 
खर्च दि. औषधोपचारा 
२९.७.१९९९ । वरील खर्च ९० 
टक्के रक्‍कम 
अनुज्ञेय 
६. | अग्राह्य रक्‍कम २,३००/- २,३००/- a उपसंचालक | 
रु.२,०००/- + रु.३००/- आरोग्य सेवा 
(नसिंग चार्जेस) यांच्या दि. 
२१.०९.२०२१ च्या 
पत्रानुसार 
७. | Sel रक्कम अँडमिठन २००/- शिंग विही ॥1___| ae 
चार्जेस रु.२००/- 
८. | बाहेरून खरेदी केलेल्या १९,५७०/- १७,६१३/- | ९० % शासन | बाहेरून खरेदी | १७,६१३/- 
औषधांवरील खर्च निर्णय केलेल्या 
दि.१९.३.२०० | औषधांवरील खर्च 
षु 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वैखप्र-२०००/प्र.क्र.४१/२०२०/व्यशि-४ 


एकूण खर्च ४,२१,६७०/-। ४,१९,३४३/ ३,४५,६८३ 
वैद्यकीय अग्निम १,५०,०००/- 
प्रादेशिक कार्यालय, 

अमरावती यांचे 


कार्यालयीन आदेडा 
क्रमांक लेखा-व- 
७/ए.एन.बेले/अग्निम/ 
२०१८/४१७, दि. 
२२/०१/२०१८ अन्वये 
अमररावती ट्रेझरी 
व्हाऊचर क्रमांक १३८ 
दि.३०.१.२०१८ 


एकूण देय रक्‍कम १,९५,६८३/- 


२. श्री. अनिल नारायण बेले, शिल्प निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जि.अमरावती यांच्या 
पत्नीच्या आजारापणासाठी अवंती इन्स्टिटयुट ऑफ कार्डिओलॉजी, धंतोली, नागपूर या खाजगी 
रुग्णालयात Mitral Valve Replacement या आजारासाठी दि.०३.०३.२०१८ ते दि.१९.०३.२०१८ या 
आंतररुग्ण कालावधीत घेतलेल्या उपचारावर झालेला खर्च रु. ४,२१,६७०/- इतक्या खर्चापैकी 
रु. ३,४५,६८३/- इतकी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती रक्कम अनुज्ञेय ठरते. सदर रक्कमेतून संदर्भ क्र.१ मध्ये नमूद 
केल्यानुसार रु.१,५०,०००/- वैद्यकीय अग्निम वजाती करुन रु. १,९५,६८३/- (रुपये एक लाख पंच्यान्नव 
हजार सहाडो त्र्याऐंशी फक्त) इतकी रक्‍कम अदा करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 

2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०११२१६४५५४२५०३ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRABHAKAR A 
SANKHE 


(श्री. प्रभाकर संखे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षणसंचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. (वैद्यकीय देयकाच्या मूळ कागदपत्रांसह). 
२) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती. (संचाळक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षणसंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे मार्फत) 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (मुंबई/नागपूर). 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र (मुंबई/नागपूर). 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 

श्री. अनिल नारायण बेले, शिल्प निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जि.अमरावती (संचालक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे मार्फत) 

७ निवडनस्ती-(व्यशि-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


